अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, 
अमरावती व ॒ त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०९/०५/२०२४ 


संदर्भ:- 

१. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र.आढावा-१००२/(३३५-२००२) आ(प्रशि), 
दि.०६.०२.२००३. 

२. जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१६/प्र.क्र.२३७/२०१६/सिं.व्य (मो, 
दि.१०.०६.२०१६ 

३. शासन  निर्णण  क्र.मुवाढ-२०२३/एप्र.क्र.१२९/२०२३)/लाक्षेवि (आस्था), 
दि.१७.१०.२०२३. 

४. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि- २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४. 


५. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र. ११५० / 
उवसिमं/आ.३/ २०२४, दि.२८.०३.२०२४, जा.क्र. १४७४/उवसिमं/आ.३ / २०२४, 
दि.२९.०४.२०२४ व जा.क्र.१४७७/उवसिंमं/आ.३/२०२४, दि.०२.०५.२०२४. 


प्रस्तावना: 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभागातील 
मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची 
निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. 
अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
६४ पदांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांनी त्यांच्या 
संदर्भ HY येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५३ पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.५ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिचन मंडळ, 
अमरावती यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४५७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५३ पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय:- 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे कार्यालय 
व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व 
रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत । रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
अस्थायी | अस्थायी 
आस्थापने आस्थापने 
वरील पदे | वरील पदे 
1 १_| २ ३ =a ५ 
| अधीक्षक अभियंता, २८ १ अ) मागणी क्रमांक आय -५ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, ४७०१ - मध्यम पाटबंधारे यावरील 
अमरावती भांडवली खर्च 
८०, सर्वसाधारण 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(ov) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(वेतन) 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
2 उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे| १६० ३७ । महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
विभाग अमरावती , (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१) 
3 ।मध्यमव लघु पाटबंधारे| २६९ १९ | ९१, a 
विभागअचलपूर , ३२, अंशदाने. 
ब) मागणी क्रमांक आय -५ 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


४७०१ - मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 

८०, सर्वसाधारण 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, 

(02) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 

५४, गुंतवणुका. 


एकूण 


४५७ 


43 


अधीक्षक अभियंता, ved gat सिंचन मंडळ, अमरावती कार्यालयांतर्गत 


आकृतीबंधानुसार ४५७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी 


रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत 


आहेत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ५३ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 
किंवा दि.३१/०८२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 


नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवरील शासनास सादर केलेल्या माहितीनुसार 


पदांची संख्या / पदामधील घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / 
अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यानुषंगाने 


शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचुक असल्याची खातरजमा 


ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तसेच 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना 


मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत 


सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८ / १६ / 
आ.पु.क., दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०५०९१६३६४००९२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 

p RA D N YA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=327f48fc9 1004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a84 

S H Y A M 1a4ee2d95624fca82a93ab47, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947 
F7247A2CB501F8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA 

M F S H RA M SHYAM MESHRAM. 
Date: 2024.05.09 16:50:17 +05'30' 

(प्रज्ञा मेश्राम ) 
“अ 99 व अधिकारी 
सहपत्र : परिशिष्ट “अ” व विवरणपत्र-१ ते ४ कार्यासन , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.महाळेखापाल (१), (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२.महालेखापाल (१), (लेखा परीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. वित्त विभाग(व्यय-१२)/अर्थ-१९/ वित्तीय सुधारणा-१/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

६. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची 
पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिका-यांवर राहील. 

७. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती. 

८. कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर. 

९. कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१०. आ(प्रशि) कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.७८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र. (७८/२०२४)/ ला(आस्था) दि. ०९ /०५/ २०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत २ 


विभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ साठी मुदतवाढ 
अ. | कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी रुपांतरीत ।मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा शीर्ष 
क्र. आस्थापनेवरील अस्थायी 
आव्यक आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर आवश्‍यक 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 
पदांची संख्या 
(१ ।उर्ध्व वर्धा २८ अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
सिंचन मंडळ, (विवरणपत्र-१) ४७०१ - मध्यम पाटबंधारे 
अमरावती यावरील भांडवली खर्च 
(२) | wed वर्धा १६० ३४ ८०, सर्वसाधारण 
पाटबंधारे (विवरणपत्र-२) । (विवरणपत्र-४) । १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
विभाग, इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
अमरावती (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
(3) मध्यय व लघु २६९ १९ महामंडळांना भाग भांडवली 
पाटबंधारे (विवरणपत्र-३) | (विवरणपत्र-४) | अंशदान (वेतन) 
विभाग, अचलपूर (०४०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग 
भांडवळी अंशदान (अनिवार्य) 
(४७०१ आय १७१) 
०१, वेतन 
32, अंशदाने. 


ब- मागणी क्रमांक आय -५ 
४७०१ - मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च 

८०, सर्वसाधारण 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ साठी मुदतवाढ 


अ. | कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी रुपांतरीत ।मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा शीर्ष 
क्र. आस्थापनेवरील अस्थायी 
आवशयक  । आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर आव्यक 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 
पदांची संख्या 
अंशदान 
(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) 
(४७०१ एच ६६५) 
५४, गुंतवणुका. 
एकुण :- ४५७ ५३ 


PRADNYA SHYAM 


MESHRAM 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 


RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=327f48fc9 1004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a841a4ee 
2d95624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247 
A2CB501F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM 


MESHRAM 
Date: 2024.05.09 16:50:43 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र. (७८/२०२४)/ ला(आस्था) , दि. ०९ /०५/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र.-०१ 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ करीता मुदतवाढ 


अ.क्र पदांचे नाव दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली 
मंजूर नियत अस्थायी पदे 

1 १__| २ ३ 

|. अ. | अधीक्षक अभियंता a. Se 

2 सहाय्यक अधीक्षक अभियंता शिश 

३ कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभि. ३ 
/सहा.अभि.श्रेणी-२ 

४ अधीक्षक a 

षु प्रथम लिपीक 1१ 

& वरिष्ठ लिपीक ४ 

9 उच्च श्रेणी लघुलेखक a. ee 

कनिष्ठ लिपीक / टंकलेखक / संगणक ८ 

मुख्य आरेखक याशा 

| 9 | सहाय्यक आरेखक 1१ 

i बवे | १ वाहन चालक शिया 

१२ नाईक Po 

१३ rats 3 

१४ चौकीदार a औ... 1 

एकूण २८ 


itally signed by PRADNYA SHYAM ॥॥६५-१॥॥॥ 


Digit 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

2. 


5.4.20=327f48fc91004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a841a4ee2d9 
5624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=M hi 


o = , st= 
M ES H R A M serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2C 
B501F8CAFE8198EF7E26E956, PRADNYA SHYAM MESHRAM 


2024.05.09 16:51:03 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र. (७८/२०२४)/ला(आस्था), दि. ०९ /०५/ २०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. - ०२ 


कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती (०७ उपविभाग व २२ सिंचन शाखा) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ करीता मुदतवाढ 


पदांचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीतील 
मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत अस्थायी पदे 


३ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभियता / सहा.अभि.श्रेणी.२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


me) 


वरिष्ठ लिपीक 


o~ 
ae 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


संगणक 


आरेखक 


सहा.आरेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाल 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


Oo} oO} - | oO] oO} Oo] Of] oO] Aw] 9७८ 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण 


३४ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, मोर्शी 


उपविभागीय अभियंता 


1१ nee 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


tos 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


-0 | A} -0 | -0 | OO] A] -0 


चौकीदार 


एकुण १८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे व मालमत्ता उपविभाग, अमरावती 


उपविभागीय अभियंता |__-____*__- ही _..________| 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


oO} A} -0 | -0 |) -0 । A] O| 9८ 


चौकीदार 


एकुण १८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, तळेगांव 


उपविभागीय अभियंता a. ee 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Oo} A} -0 | Of] OO] A] O| K 


चौकीदार 


-O 
(९ 


एकुण 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, तिवसा 


उपविभागीय अभियंता शिका 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


Oo} 2A] -0 | -0 | Of] A] O| KC 


चौकीदार 


एकुण १८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र. ४, दत्तापूर 


ऱि उपविभागीय अभियंता ee es) 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


oO} >) | oO] Of] O}] A] O| 9८ 


चौकीदार 


एकुण १८ 


उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग, 3, HST (धामणगांव) 


9 उपविभागीय अभियंता aa es 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 8 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


OO} A} -0 | -0 |) OO} A] O| 9८ 


चौकीदार 


-O 
ios 


एकुण 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.७८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


अमरावती पाटबंधारे मालमत्ता उपविभाग, अमरावती 


उपविभागीय अभियंता 1१ ee 


कनिष्ठ अभियंता/शायखा a 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


oO} ९) -O| 0} -9 | AD] O| 9८ 


चौकीदार 


एकुण १८ 


एकंदर एकुण १६० 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=327f48fc91004ad3 efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d95 
624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M F H RA M serialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2CB 
501F8CAFE8198EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2024.05.09 16:51:27 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र. (७८/२०२४)/ला(आस्था), दि. ०९ /०५/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र.- ०३ 


कार्यालयाचे नाव:- मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर (०६ उपविभाग व २६ सिंचन शाखा) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ करीता मुदतवाढ 


पदाचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


२ 


३ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर 


कार्यकारी अभियंता 


ae: eee 


उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ 
अभियता / सहा.अभि.श्रेणी.२ 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


me) 


वरिष्ठ लिपीक 


o 
ae 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


संगणक 


आरेखक 


सहा.आरेखक 


भांडारपाल 


सहा.भांडारपाळ 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


Oo} -0|-0 | oO] oO] Oo] Of] Oo] Aw] ७८ 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


३४ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, अचलपूर 


उपविभागीय अभियंता 


|. __________-__ "ळी, 


कनिष्ठ अभियंता/झडाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी.२ 


tos 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.७८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ.क्र पदाचे नाव दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 

a २ ३ 
वरिष्ठ लिपीक fe ast 

कनिष्ठ लिपीक २ 

टंकलेखक शिकाल 

अनुरेखक 1१11111 

वाहन चाळक (2 है... 

डिपाई २ 

चौकीदार ee ee 

एकूण १८ 

सिंचन शाखा अचलपुर 

३ शाखा अधिकारी ae, See 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 1१11111 

दप्तर कारकुन २ 

मोजणीदार 8 

कालवा निरीक्षक ८ 

rats शिका वागा 

कालवा चौकीदार 3 

संदेशक ns 

कालवा टपाली es eens 

एकूण २२ 

सिंचन शाखा अंजनगांव सुर्जी 

४ शाखा अधिकारी Poo OCs 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. a ne 

दप्तर कारकुन २ 

मोजणीदार ४ 

कालवा निरीक्षक ८ 

डिपाई शाय 

कालवा चौकीदार 3 

संदेशक a अ. | 

कालवा टपाली शा 

एकूण २२ 

मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, अचलपूर 

षु उपविभागीय अभियंता cn 


पृष्ठ २० पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


पदाचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


२ 


३ 


कनिष्ठ अभियंता/ञायखा 
अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी.२ 


tof 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO}; A| -0 | -0 | Of] A] O| 9८ 


एकूण 


ae) 
ios 


सिंचन शाखा धारणी 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


संदेडाक 


कालवा टपाली 


OO} O|] Aw] -0 | (२ | 9८ | A] -0 | -8 


एकूण 


२२ 


मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, चांदुर बाजार 


उपविभागीय अभियंता 


ns 


कनिष्ठ अभियंता/डाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी.२ 


tof 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


-०|।| O| A] -0। 9८ 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.७८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ.क्र पदाचे नाव दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 
aa २ ३ 
वाहन चाळक fe ast 
डिपाई २ 
चौकीदार शिका 
एकूण १८ 
मालमत्ता व्यवस्थापन उपविभाग, विश्रोळी 
८ उपविभागीय अभियंता a: 
कनिष्ठ अभियंता/झाखा ४ 
अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी.२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. ४ 
वरिष्ठ लिपीक शिकावा 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a हँ. ______________| 
अनुरेखक शिका ला 
वाहन चाळक 1१11111 
डिपाई २ 
चौकीदार |. णी.) 
एकूण १८ 
मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, चांदुर रेल्वे 
९ उपविभागीय अभियंता काड काड 
कनिष्ठ अभियंता/झाखा ४ 
अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी.२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. ४ 
वरिष्ठ लिपीक a ces) 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक शिकावा 
अनुरेखक rs, | 
वाहन चाळक I. 
डिपाई 2 
चौकीदार 1१11111 
एकूण १८ 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


पदाचे नाव 


दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 


२ 


३ 


मध्यम व लघु प्रकल्प पाटबंधारे उपविभाग, अमरावती 


उपविभागीय 
अभियंता/अधिकारी 


Tf 


कनिष्ठ अभियंता/ञायखा 
अभियंता/सहा.अभियंता 
श्रेणी.२ 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 । A} -0 । A] -0 । -0 | A] -—O 


एकूण 


me} 
an 


सिंचन शाखा अमरावती 


za 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


कालवा चौकीदार 


संदेडाक 


कालवा टपाली 


-9 | Of}; AV} -0 | CO] CK] A] -O| -5 


एकूण 


A 
A 


सिचन शाखा चांदुर रेल्वे 


१२ 


शाखा अधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


शिपाई 


OO; A] 9८ | A] Oo} -5 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अ.क्र पदाचे नाव दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर नियत 
अस्थायी पदे 

ze २ ३ 
कालवा चौकीदार ३ 

संदेशक 1१11111 

कालवा टपाली 1111111 णी. 1111111110 

एकूण २२ 

सिचन शाखा वरुड 

१३ शाखा अधिकारी Pe 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. BM 

दप्तर कारकुन २ 

मोजणीदार ४ 

कालवा निरीक्षक ८ 

शिपाई 1१ ee 

कालवा चौकीदार ३ 

संदेशक ee 

कालवा टपाली 1१11111 

एकूण २२ 
एकंदर एकूण २६९ 

PRADNYA SHYAM ae i 
MESHRAM senaihvenenreis 0 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/प्र.क्र. (9C/2)/ ला(आस्था), दि. ०९/०५/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-०४ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
रुपांतरीत अस्थाई आस्थापने वरील पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
विभागाचे नाव संवर्ग | पदांची | अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव सर्वश्री । सेवानिवृत्तीचा 
संख्या दिनांक 
२ ३ हिया ५ & | 8 
अ) | उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे । मजूर ३ | 9 | विजय आनंदराव भगत | ३०.०६.२०२४ 
उपविभाग क्र.१, मोर्शी २ | दत्तू देवराव फंदे ३०.११.२०२५ 
३ | तुळसिराम उकंडराव ३०.०६.२०२५ 
देशमुख 
एकूण ३ 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे । मदतनिस | ae] ae | दिपक पिराजी खेडकर | 39.99.2020 
उपविभाग क्र.५, मजूर ७ | १_ | गणेश श्रीराम डांगरे ३१.०३.२०२४ 
तळेगांव २ | महादेव बळीराम तुप्पट | ३१.१०.२०२५ 
३  ।अरुणशांकर ST ३१.१२.२०२५ 
४ | कैलास किसन ३१.०७.२०२४ 
निंभोरकर 
५ | सुरेश काशीराव जोगे । ३१.१०.२०२५ 
६ । रामदास भाऊराव पुनसे | ३१.०५.२०२४ 
७ ।गजानन पुंडलीक माटे | ३१.०७.२०२५ 
| स्वच्छक | १ | नंदु नामदेव बेहरे ३१.१२.२०२६ 
एकूण ९ 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे मजूर ४ ha IN शांकरराव 39.92.2024 
उपविभाग H.2, कोटजावरे 
तिवसा २ | किसन अजाब भेंडे ३१.०५.२०२४ 
३ | सुभाष अंबादास इंगळे ३०.०६.२०२४ 
राजकुमार अंबादास ३१.०८.२०२५ 
वानखडे 
एकूण 1 ४ | 
वाहन | किं चंदू हिरालाल पाली ३१.०७.२०२४ 
ग हार चालक 
जपता पाटबंधारे १ "चौकीदार | २ ae प्रमोद गोविदराव ३१.१०.२०२४ 
मालमत्ता उपविभाग, संगवई 
अमरावती wigs ee 
२ | OT. AT. उबरकर ३०.०६.२०२६ 
मजूर ४ Le] अरुण अशोक काळे ३१.१०.२०२४ 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ. विभागाचे नाव संवर्ग | पदांची | अ.क्र. | कर्मचा-याचे नाव सर्वश्री | सेवानिवृत्तीचा 
क्र संख्या दिनांक 
ae | २ ३ 1 ४ ५ & | ७ | 
२ | विष्णू विनायक जूमळे ३१.०७.२०२४ 
३ ।मोहनरा. दिडेकर ३०.०६.२०२५ 
४ | दि.अ.नरसिंगकर ३१.१२.२०२६ 
एकूण 1७ 
५ । उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे | मजूर ६ | १_ | सुरेश मारोतराव सहारे | ३०.०६.२०२६ 
उपविभाग क्र.४, २ ।रा.अ.कुबडे ३०.०४.२०२६ 
दत्तापूर ३ | दि.वा.गारघाटे ३०.०६.२०२८ 
४ ।सु.पु..बनसोड ३०.०९.२०२४ 
५ | दि.सो.खसाळे ३१.०८.२०२५ 
६ | अ.सु.मानवटकर ३१.०५.२०२५ 
एकूण ६ 
६ | उर्ध्ववर्धापाटबंधारे । मदतनिस | २ a दिलीप रामकृष्ण ३१.०३.२०२५ 
उपविभाग, 3, PST बायस्कर 
(मुख्यालय- Q | पुंडलीक पारनाजी चुडे | ३१.१२.२०२४ 
धामणगांव) मजूर २ | 4 | दि. गु. जाधव ३०.०६.२०२५ 
२ | च.बि.चव्हाण ३१.०१.२०२५ 
एकूण 1 ४ | 
रि अमरावती मालमत्ता । मजूर a a मधुकर महादेव बोबडे । ३१.०८.२०२५ 
पाटबंधारे उपविभाग, 
अमरावती 
एकूण zs 
एकूण “अ ३४ 
ब) | मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपुर 
रि मध्यम व लघु भांडार शि | के.की.बोरेकर ३०.०४.२०२५ 
पाटबंधारे उपविभाग | खलाशी 
क्र.१, अचलपूर 
एकूण | =e. | 
२ सिचन शाखा बिनतारी णि ae ज्ञानेश्वर देविदास WA । २८.०२.२०२५ 
अंजनगांव सुर्जी | यंत्रचालक 
एकूण Le | 
३ | सिचन शाखा निरंक 
अचलपूर 
४ मध्यमव लघु माळी | १ | १ | प्र.भा.पराते ३१.०७.२०२७ 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२४/(प्र.क्र.9८/२०२४)/लाक्षेवि(आस्था) 


अ. विभागाचे नाव संवर्ग | पदांची | अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव सर्वश्री । सेवानिवृत्तीचा 
क्र. संख्या दिनांक 
a | 2 3 1 8 | षु & | 8 
पाटबंधारे उपवि.क्र. मजुर ४ za ग.अ.बन्सोड ३१.०३.२०२५ 
२, अचलपूर Q ।सं.गु.हिवराळे ३१.०७.२०३० 
३ ।व.मा.सहारे ३०.०४.२०२५ 
४ ।अ.सु.सोनोने ३०.०६.२०२४ 
एकूण ५ 
५ धारणी शाखा मजुर १ शि सुरे सज्जूलाल ३१.०८.२०२८ 
शिटोले 
एकूण 
& मध्यमव लघु मजुर ४ | १_ | श्री.ज.लांजेवार ३०.०४.२०२५ 
पाटबंधारे उपवि. क्र. 2 | ज.ल.मोखलकर 39.019.202§ 
3, चांदूरबाजार ३ | ग.अ.भटकर ३०.०६.२०२६ 
४ ।रा.सु.तिरमारे ३१.०३.२०२७ 
एकूण 1 ४ 
7 मालमत्ता व मजुर वि दि.ळल.शिराळकर ३१.०५.२०२६ 
व्यवस्थापन 
उपविभाग, विश्रोळी 
एकूण 1 १_| 
८ मध्यम व लघु बिनतारी १ शि संजय न.सुर्यवंशी ३०.११.२०२४ 
पाटबंधारे उपविभाग, | यंत्रचालक 
अमरावती मजुर | १ | १ | किज्ोर रा. जयसिंगपूरे | ३१.०७.२०२८ 
बंधारा | शि अजिज रहेमान पठाण ३०.०४.२०२४ 
निरीक्षक 
एकूण ३ 
९ । अमरावती शाखा १ | १_ | पुरुषोत्तम गो. श्रीखंडे ३०.०६.२०२६ 
एकूण | a | 
। १० | चांदुर रेल्वे शाखा मजुर | १ | १ | किसन लक्ष्मण मेश्राम | ३०.०६.२०२४ 
एकूण a 
99 | q वरुड शाखा मजुर १ | 9 | दादाराव गो.पडोळे ३१.१२.२०२४ 
एकूण 1 १_| 
एकूण-“ब” १९ 
एकूणअ5ब ५३ 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २० पैकी २० 


